RNI No.MAHBIL /2009 /29236 
Reg . No . MH /MR /South - 323/ 2013 - 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६, अंक १४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २९ - जून ४ , २०१४ / ज्येष्ठ ८ -१४, शके १९३६ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १६ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 

Amendment to the Rules of Procedure 


No. ROP/ 2013 / 11 . — In exercise of the functions as stipulated in Article 320 of the Constitution 
of India , the Maharashtra Public Service Commission had framed Rules of Procedure 2005 to 
regulate their internal procedure of work . It was felt necessary , over the period of time, to make 
certain changes in the relevant provisions of these Rules of Procedure . Therefore , the Maharashtra 
Public Service Commission hereby make amendment to the said Rules of Procedure - 2005 
namely : 

1. These rules may be called , “ The Maharashtra Public Service Commission Rules of 
Procedure ( 1st mendment- 2014 ). 

2 . This rule shall come into force on the day of modification . 

3. In rule 4 after sub rule 7 of the principal rules 2005 sub rule 7( A ) shall be inserted as 
under : 

Rule 4 (7A ) : Preparation , approval and maintenance of a panel of the retired Members / 
Chairpersons of Maharashtra Public Service Commission for the purpose as provided for under 
rule 10 . 

4 . In rule 10 after sub rule 3 of the principal rules 2005 sub rule ( 3A ) shall be inserted as 
under : 

10 (3A ) : Whenever the strength of the Members of the Commission including the Chairman 
is reduced to less than half the total approved strength for any reason whatsoever , including 
non appointment of the Members or the members proceeding on a long leave for a period more 
than two months or due to the suspension of the Members or for any other reason and if the 
Commission thinks that the work of conducting interviews is likely to suffer , the Commission 
may authorize Chairman to constitute special interview committees under the chairmanship of 
the retired Chairpersons/Members of the Commission from the panel constituted and maintained 
as provided under Rule 4 (7A ); 

Provided that the President of such a special interview committee shall hand over immediately 
at the end of the interview the list of the candidates considered suitable by such a committee to 
the Secretary in a sealed envelop and shall not retain or maintain any other record whatsoever 
thereof with himself /herself. Further processing of the result of interviews conducted by such a 


ATT Jet ( .3. fa .) — 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २९ - जून ४, २०१४ / ज्येष्ठ ८ - १४ , शके १९३६ 


special interview committee shall be done by the Secretary and shall be finalized as provided for 
under sub rule 10 (7 ) below . The President of such a committee shall not be involved or associated 
with any other process of selection excepting conducting of the interview and handing over of the 
list of suitable candidates to the Commission as provided herein above . 

Provided further that , selection of the member and the kind of interviews to be entrusted to 
such a Committee constituted under the chairmanship of the non sitting Members shall be done 
by the Chairman . 

5 . Rule 9 (v ) of the Maharashtra Public Service Commission Rules of Procedure ( Amendment, 
2013 ) shall be replaced as under : 

Rule 9 (U ) : In case , the response to the advertisement exceeds the proportion laid down in 
Rule 9 (i) above , the Commission may apply criteria for shortlisting of the candidates for interview 
as follows : 

( a ) For the posts prescribing only minimum educational qualifications without experience , 
preference shall first be given to the higher academic qualification . A higher academic 
qualification means, an educational qualification above the one that has been sought as a 
minimum academic qualification in the very same field i.e. when graduation is the minimum 
qualification , post graduation of that graduation stream shall be considered to be the next 
higher qualification , so however that every diploma or degree gained subsequent to the basic 
relevant graduation shall not be deemed to be a higher qualification . 

Provided that M . Phil or equivalent degree , Ph . D . or equivalent qualification under any 
other nomenclature recognized by the competent authorities shall be construed as the next 
higher level academic qualifications after the post graduation in ascending order , 

Provided further that whenever the professional degrees ( like B .Ed .etc ) have been sought 
alongwith the basic graduation , they will not be regarded as higher academic qualifications for 
the purpose of short listing, though the higher professional degrees than the minimum required 
shall be treated as higher academic qualifications only after all the higher academic qualifications 
mentioned herein above are exhausted for short listing . 

Provided also that no preference shall be accorded to any other additional degree , diploma 
or such other academic qualifications which are not relevant to the basic stream of minimum 
academic qualification asked for . 

(6 ) The preferences mentioned in the clause ( a ) above shall be applied in a sequential 
order till the prescribed ratio of the short listing in the rule 9 ( i) is reached . 

(c ) For the posts prescribing minimum academic qualifications together with minimum 
experience , the criterion of higher experience than the minimum prescribed shall first be applied 
for shortlisting and if the ratio is not reached , then only the criterion of higher academic 
qualification as provided for in clause ( a ) above shall be invoked . 

(d ) In the contingency that the ratio still remains higher after exhausting the procedure 
laid down in the clauses ( a ) to ( c ) above , the candidates having higher class , grade or percentage 
in that order in the basic graduation (minimum academic qualification ) shall be shortlisted . 


If the ratio still remains higher then the class grade or percentage in the higher academic 
qualification shall be taken into consideration . 

N . B . - In this sub rule the word “ ratio ” means the proportion of the number of candidates to 
be called for interview vis - a - vis the vacancies advertised as provided for in the rule 9 (i). 


Mumbai 
Dated 3rd May 2014 . 


RAJENDRA MANGRULKAR , 

Secretary , 
Maharashtra Public Service Commission . 


सन राप 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २९ - जून ४, २०१४/ ज्येष्ठ ८-१४ , शके १९३६ ३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . बँका/ डी . ४/ का .क . १५६/ योगेश्वर ना. सह. पतपेढी म. धुळे / १४ / ८५९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी . एल . खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या अधिसूचनेन्वये योगेश्वर नागरी सहकारी पतपेढी, म., धुळे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप-नियम ( ३), ( ५ ), (६ ), ( ७ ), ( ९), (१०), ( ११), ( अपसेट प्राईस कायम 
करण्याची तरतूद वगळून ), ( १२ ), (१३ ), (१४), ( १५ ), (१७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अटी. - (१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( २) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 

तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर 

कारवाई करण्यात येतील . 
( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संबंधित जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयास 

सादर करावा . 
( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 

तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ६ ) संदर्भ क्र . ४ नुसार “ प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ” 


अ . क्र . 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली 
अधिकाऱ्यांचे नाव 


( २ ) 


( ४ ) 


१ श्री . उमेश नारायण पिंगळे 
२ श्री. जिवन रामदास चितोडकर 


. . वसुली अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी . . 

• नाशिक / पुणे विभाग 
. . वसुली अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी . . 


पुणे , 
दिनांक ३ एप्रिल २०१४ . 


डॉ . पी . एल. खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म. उ. वि .) - १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २९- जून ४, २०१४/ ज्येष्ठ ८- १४ , शके १९३६ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . बँका / डी- ४ / संदर्भ क्र . १०५ / वसुली अधिकार / २०१४ / ४६१ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिनेश ओऊळकर , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या अधिसूचनेन्वये, श्री अरिहंत को - ऑप . बँक लि ., विक्रोळी, मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), ( ५ ), ( ६ ), ( ७ ), ( ९), ( १० ), (११ ) ( अपसेट 
प्राईस निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), (१२ ), (१३ ), (१५) , (१७) , (१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 


( १ ) 


( ३ ) 


१ श्री . अनिल बी . खेडेकर 


. . व्यवस्थापक 


. . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


. . महाराष्ट्र राज्य 


अटी. - (१) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( २) जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना वेळोवेळी वसुली माहिती व आढावा पाठवावा. 
( ३) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ४ ) प्रस्तुत प्राधिकृत अधिकारी यांची बदली / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा 

बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५ ) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अथवा आणून दिल्यास प्रदान केलेले 

अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ६ ) एक रकमी परतफेड योजना प्रकरणी देखील सरचार्ज वसूल करावा. आवश्यक वाटल्यास एकरकमी परतफेड योजना 

प्रकरणातील मागील सरचार्जची वसुली करण्यात येईल . 
( ७ ) बँकेकडे शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फीचा शासन भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसात शासनास 

जमा करावा. 
( ८ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक प्रशा / व. अ./ जप्त मा ./ कब्जाबंदी/ ०९, दिनांक २० मार्च २००९ अन्वये सहकारी बँक व 

पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक 
लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत घेऊ नये . 


पुणे, 


दिनेश ओऊळकर , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


दिनांक १५ मार्च २०१४ . 


IND 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे २९ - जून ४, २०१४/ ज्येष्ठ ८-१४, शके १९३६ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 


आदेश 


क्रमांक ना . पत / डी - ४ / माळशेज, श्री स्थानक पत /विलिनीकरण / ९४८ / २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १७ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे, श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे जीचा नोंदणी क्रमांक टी.एन.ए. / 
( टी .एन. ए.) / आरएसआर /(सीआर)/ १४९५, दिनांक २२ जानेवारी २००३ असा असून सदर संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता , माळशेज , 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे जीचा नोंदणी क्रमांक टी. एन.ए./ ( टी .एन. ए.) / आरएसआर /(सीआर) /१३७४ सन २००२ , दिनांक 
२ सप्टेंबर २००२ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून हस्तांतरित करण्यास मंजुरी 
प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे. त्यासाठी निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची, अशा वेळी भारतीय नोंदणी अधिनियम , १९०८ 
किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १८८२ च्या तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे जरूरी राहणार नाही. 

उक्त आदेशामुळे, श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेचे माळशेज , नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या 
संस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या., ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात आहे . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांनी संस्थेचे “ ड ” रजिस्टरवरील नाव कमी 
करण्यात यावे. 

उक्त दोन्ही आदेश आज दिनांक १९ एप्रिल २०१४ रोजी माझी सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 


परिशिष्ट 
अटी व शर्ती 
( १) श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेचे माळशेज, नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेत 

विलिनीकरणाच्या दिवसापासून हस्तांतरण करण्यात येईल . 
( २ ) विलिनीकरणाच्या दिवसापासून श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे 

शेअर्स ( भाग) , रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स ( भाग ), रक्कम झालेल्या तोटा रक्कमेतून वजा 
करणे आवश्यक आहे . श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स ( भाग ) रक्कम माळशेज , 

नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल . 
( ३ ) श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेच्या सभासदांना माळशेज, नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या 

संस्थेचे सभासद व्हावयाचे असेल अशा व्यक्तीना संस्थेच्या नियमानुसार भाग खरेदी केल्यास सभासद करून घेण्यात येईल . 
( ४ ) विलिनीकरणानंतर श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेच्या ठेवी खतावणीवर असणारी मुद्दल रक्कम व 

त्यावरील होणारे व्याज मागणी करताच ताबडतोब परत करीत तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी माळशेज , नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या., ठाणे या पतसंस्थेत पुढे सुरू ठेवावयाच्या असतील त्यांना विलिनीकरणाच्या दिनांकापासून माळशेज , नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या., ठाणे या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदरांना देण्यात येणाऱ्या दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल . मात्र श्री स्थानक 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेचे संचालक , नातेवाईक , दैनिक बचत प्रतिनिधी व इतर जमा असलेल्या रक्कमा 
संपूर्ण कर्ज वसूल होईपर्यंत राखून ठेवल्या जातील . तसेच श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेने सर्व 

प्रकारच्या ठेवीवर दिलेली कर्जे वसूल होईपर्यंत सदरच्या ठेवी परतकेल्या जाणार नाहीत . 
( ५ ) विलिनीकरणानंतर श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती, मुदत ठेवी , चालू 

खाती , मासिक ठेवी व इतर ठेवीची खाती माळशेज, नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात 

उघडण्यात येतील . 
( ६ ) श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसूली करण्याची जबाबदारी माळशेज . 

नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेची राहील. श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेकडून कर्ज 
घेतल्याच्या दिनांकाच्या कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदाराना मान्य असेल तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज , 
वसुलीखर्च, लवाद दावा खर्च व इतर होणारे खर्च भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २९ - जून ४, २०१४ / ज्येष्ठ ८- १४, शके १९३६ 
( ७ ) विलिनीकरणाच्या दिनांकास श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेची बँकांमधील शिल्लक , रोख शिल्लक 

व इतर येणी ही माळशेज , नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल. तिचा विनियोग कसा करावा 

याचा अधिकार माळशेज , नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेकडे राहील . 
( ८ ) विलिनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेने ठेवलेल्या ठेवी, केलेली करारपत्रे , 

बंधपत्रे , कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे विलिनीकरणानंतर परिणामकारक राहतील . 
(९ ) विलिनीकरणानंतर श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेऐवजी माळशेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., 

ठाणे या नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज पाहील . याबाबत श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेचे सर्व 
___ संचालक , कर्मचारी, अल्पबचत प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाही . 
( १० ) श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना विलिनीकरणानंतर माळशेज , नागरी सहकारी पतसंस्था 

मर्या., ठाणे या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास सामावून घेणे बंधनकारक राहील मात्र त्यांची सेवाज्येष्ठता 

विलिनीकरणाच्या दिनांकापासून धरली जाईल . 
( ११ ) विलिनीकरणापूर्वी श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेत काही दोष, अफरातफर असल्यास त्यास माळशेज, 

नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे ही संस्था जबाबदार असणार नाही . 
( १२ ) श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व माळशेज, नागरी सहकारी 

पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . 
( १३ ) विलिनीकरणानंतर श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेचे जे सभासद माळशेज , नागरी सहकारी पतसंस्था 

मर्या., ठाणे या पतसंस्थेचे सभासदत्व स्वीकारणार नाहीत अशा सभासदांचा व संचालकांचा संस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप असणार 

नाही. 
( १४ ) विलिनीकरणानंतर श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेच्या विलिनीकरणापूर्वीच्या शाखेच्या बदल्यात माळशेज , 

नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेस शाखा मिळणेबाबत व कार्यक्षेत्रवाढीबाबत स्वतंत्र प्रस्ताव या कार्यालयास सादर 

करण्यात यावा . 
( १५ ) श्री स्थानक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेच्या ता . जुन्नर व विटावा कळवा येथील शाखांचे कामकाज व ठेवीदारांच्या 

ठेवी देण्याबाबतचे कामकाज माळशेज, नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे, यांच्या अनुक्रमे शाखा डुंबरवाडी पो . खामुंडी ( ओतुर ) 
ता . जुन्नर , जि . पुणे व संस्थेचे मुख्यालय ठाणे शाखेमार्फत करण्यात यावे . 


पुणे, 
दिनांक १९ एप्रिल २०१४ . 


डॉ. पी . एल . खंडागळे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २९ - जून ४, २०१४/ ज्येष्ठ ८ -१४, शके १९३६ 

महाराष्ट्र राज्य लॉटरी 
“ सुरभी तापी, सुरभी गोदावरी व सुरभी 
भीमा ” या साप्ताहिक सोडतीची बक्षीस रचना 
व कार्यपद्धती. 


वित्त विभाग 


नवीन प्रशासन भवन , ८वा मजला, मंत्रालयासमोर, 

___ मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ मे २०१४ 
वाचा. - मे . समित ऑनलाईन ट्रेड सोल्युशन्स प्रा . लि ., मुंबई यांचे सोबत शासनाने केलेला दिनांक ३ सप्टेंबर २०१३ चा करार . 

शासन निर्णय 
___ क्र . मरालॉ. २०१४ / प्र.क्र . ४०/ लॉटरी -२. – “ सुरभी तापी, सुरभी गोदावरी व सुरभी भीमा ” ही साप्ताहिक सोडत केंद्र 
शासनाच्या लॉटरी नियम, २०१० प्रमाणे कार्यान्वित केली असून शासनाने मे . समित ऑनलाईन ट्रेड सोल्युशन्स प्रा . लि ., मुंबई यांची “ सुरभी 
तापी, सुरभी गोदावरी व सुरभी भीमा ” या साप्ताहिक सोडतीची तिकीट विक्री करण्याकरिता ( Marketing ) दिनांक ३ सप्टेंबर २०१३ 
च्या करारान्वये ठोक एजंट ( Bulk Agent ) म्हणून नियुक्ती केलेली आहे . या सोडतीची सर्व तिकिटे प्रस्तुत करारातील तरतुदीनुसार 
त्यांना विक्री करण्यात येणार आहेत . त्यांचेकडून ही तिकिटे विक्रीसाठी इतर विक्रेत्यांना उपलब्ध होतील . “ सुरभी तापी, सुरभी गोदावरी 
व सुरभी भीमा ” ( साप्ताहिक ) सोडत या सोडतीची बक्षीस रचना अनुक्रमे सोमवार , बुधवार व गुरुवार , दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१३ , 
१६ ऑक्टोबर २०१३ व १७ ऑक्टोबर २०१३ पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे . 

२. “ सुरभी तापी, सुरभी गोदावरी व सुरभी भीमा ” या सोडतीच्या सध्या सुरू असलेल्या बक्षीस रचनेत बदल करून सुधारित 
बक्षीस रचनेनुसार दिनांक ९ जून २०१४, ११ जून २०१४ व १२ जून २०१४ पासून प्रत्येक सोमवार , बुधवार व गुरुवार सायं. ४- ३० वा . 
या सोडती काढण्यात येतील . 

३. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या “ सुरभी तापी , सुरभी गोदावरी व सुरभी भीमा ” या साप्ताहिक सोडतीच्या तिकीटांचे मूल्य 
रु . २० असून रुपये ७ लाखाचे पहिले ( सामायिक ) बक्षीस ठेवण्यात आले आहे . या सोडतीत एकूण ५ मालिका असून प्रत्येक मालिकेत 
३० , ००० याप्रमाणे एकूण १. ५ लाख तिकिटे मुद्रित करण्यात येणार आहेत . प्रत्येक मालिकेतील तिकिटांचे क्रमांक १०००० ते ३९९९९ याप्रमाणे 
देण्यात आलेले आहेत . 

४. या सोडतीच्या तिकीट छपाईचे आदेश उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, शिवडी ( पू.), मुंबई ४०० ०१५ 
या कार्यालयाकडून स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील. या सोडतीची तिकीट छपाई मे. रुची सिक्युरिटी प्रिंटर्स प्रा . लि ., भोपाळ यांचेकडून 
करून घेण्यात येतील . या तिकिटाचे आकारमान २० x १० cms . असून यासाठी ९० GSM Chroma Art Paper वापरण्यात 
येऊन त्याचा दर प्रती एक लाख तिकिटाकरिता रु . २३,८३६ असा राहील . 
५ . या सोडतींची बक्षीस रचना व बक्षिसे निश्चित करण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे राहील : 

“ सुरभी तापी, सुरभी गोदावरी व सुरभी भीमा ” ( साप्ताहिक ) सोडत 
मालिका : ५ 

प्रत्येक मालिकेत ३०, ००० तिकिटे 
तिकिटांचे क्रमांक १०००० ते ३९९९९ 

एकूण तिकिटे : १. ५ लाख 
सोडत दिनांक ९ , ११ व १२ जून २०१४ पासून 

तिकीटांची किंमत : रुपये २० 
प्रत्येक सोमवार , बुधवार व गुरुवार 

वेळ : सायंकाळी ४ - ३० वा . 


सर्व 


सर्व 


बक्षिसे 


बक्षिसांची 
रक्कम 
(रुपये ) 


प्रत्येक 
मालिकेतील 
बक्षिसांची 
एकूण संख्या 


मालिकांतील 
बक्षिसांची 
एकूण संख्या 


मालिकांतील 

बक्षिसांची 
एकूण रक्कम 
(रुपये ) 
( ५ ) 


( १ ) 


( ३) 


( ४ ) 


पहिले ( सामायिक ) बक्षीस ( पूर्ण क्रमांक ) . . 
दुसरे बक्षीस ( पूर्ण क्रमांक ) . . 
( प्रत्येक मालिकेत ) 


( २) 
७, ०० ,००० 
१०,००० 


७, ०० , ००० 
५०, ००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे २९ - जून ४, २०१४ / ज्येष्ठ ८ - १४ , शके १९३६ 

“ सुरभी तापी, सुरभी गोदावरी व सुरभी भीमा ” सोडत - समाप्त 


सर्व 


सर्व 


प्रत्येक 
मालिकेतील 

बक्षिसांची 
एकूण संख्या 


बक्षिसांची 
रक्कम 
( रुपये ) 


बक्षिसे 


मालिकांतील 
बक्षिसांची 
एकूण संख्या 


मालिकांतील 
बक्षिसांची 
एकूण रक्कम 


( रुपये ) 


३ 


(१ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
तिसरे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) . . ५ , ००० 

७५ , ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ). 
चौथे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) ३ ,००० 

४५, ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ). 
पाचवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) १ ,००० 

१५ , ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ). 
सहावे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 

४५, ००० 
(१० जुळवण्या ). 
सातवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) . . 

१५ , ००० 

६ ,०० , ००० 
( कोणत्याही ४ अंकावर काढण्यात येणाऱ्या 
क्रमांकास व त्या क्रमांकाच्या पुढील तसेच 
मागील प्रत्येकी १० व्या क्रमांकास ) 
एकूण . . 

१५ , २०१ 

१५ , ३० , ००० 
६. सोडतीची कार्यपद्धती : 

या सोडतीचे बक्षीस विजेते क्रमांक निश्चित करण्यासाठी सोडतीचेठिकाणी ठळकपणे दिसतील अशा पद्धतीने ६ ड्रम्स ठेवले जातील . 
पहिल्या ड्रममध्ये ५ मालिकांचे अद्याक्षरे असतील. दुसऱ्या ड्रममध्ये १ ते ३ अंकाची प्रत्येकी एक चकती ठेवण्यात येईल. उर्वरित ४ ड्रममध्ये 
० ते ९ अंकाची प्रत्येकी एक चकती या प्रमाणे १० चकत्या टाकण्यात येतील. पंचमंडळाच्या समोर प्रत्येक चकती प्लॅस्टिक /रबरी आवरणात 
(पिवशीत ) ठेवली जाईल . त्यामुळे चकतीवरील अंक दिसणार नाही. पंचमंडळाच्या अध्यक्षांनी घंटी वाजविल्यावर सर्व ड्रम्स एकाच वेळी 
फिरविले जाऊन सोडतीची सुरुवात होईल. अध्यक्षांनी पुन्हा घंटी वाजविल्यावर सर्व ड्रम्स एकाच वेळी फिरवायचे थांबविले जातील . त्यानंतर 
प्रत्येक ड्रम्समधून एक पिशवी काढून त्यातील चकतीवरील अंक पंचांना दाखविला जाईल . अध्यक्ष तो अंक घोषित करतील . अंक ज्या 
क्रमाने निघतील त्या क्रमाने फलकावर प्रदर्शित केले जातील व तो क्रमांक विजेता म्हणून घोषित करण्यात येईल . 

६.१ दुसरे बक्षीस रुपये १०,०००. - दुसरे बक्षीस रुपये १०, ००० करिता पूर्ण अंकाचा एक भाग्यवान क्रमांक प्रत्येक 
मालिकेसाठी स्वतंत्र्यरित्या निश्चित करण्यात येईल . 

६. २ तिसरे बक्षीस रुपये ५ ,००० . - तिसऱ्या रुपये ५,००० च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या ४ ड्रम मधून ४ अंकाची एक 
जुळवणी प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्ररित्या काढण्यात येईल . ज्या तिकिटाच्या शेवटी अशा अंकाची जुळवणी आली असेल अशी त्या 
त्या मालिकेतील सर्व तिकीटे रुपये ५,००० च्या तिसऱ्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

६. ३ चौथे बक्षीस रुपये ३, ००० . - चौथ्या रुपये ३,००० च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या ४ ड्रम मधून ४ अंकाची एक जुळवणी 
प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्ररित्या काढण्यात येईल . ज्या तिकिटाच्या शेवटी अशा अंकाची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या 
मालिकेतील सर्व तिकिटे रुपये ३,००० च्या चौथ्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

६. ४ पाचवे बक्षीस रुपये १,०००. - पाचव्या रुपये १,००० च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या ४ ड्रम मधून ४ अंकाची एक 
जुळवणी प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्ररित्या काढण्यात येईल. ज्या तिकिटाच्या शेवटी अशा अंकाची जुळवणी आली असेल अशी त्या 
त्या मालिकेतील सर्व तिकिटे रुपये १, ००० च्या पाचव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

६. ५ सहावे बक्षीस रुपये ३००. - सहाव्या रुपये ३०० च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या ४ ड्रम मधून ४ अंकाची एक जुळवणी 
ज्याप्रमाणे १० जुळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येईल. ज्या तिकिटाच्या शेवटी अशा अंकाची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या 
मालिकेतील सर्व तिकिटे रुपये ३०० च्या सहाव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २९ - जून ४, २०१४/ ज्येष्ठ ८ -१४, शके १९३६ ९ 

६. ६ सातवे बक्षीस रुपये ४०. - सातव्या रुपये ४० च्या बक्षिसासाठी कोणताही ४ अंकाचा एक क्रमांक काढण्यात 
येईल व त्या क्रमांकाच्या पुढील तसेच मागील प्रत्येकी १० व्या क्रमांकास रुपये ४० चे बक्षीस सर्व मालिकांसाठी देण्यात येईल . 

६. ७ पहिले ( सामायिक ) बक्षीस रुपये ७, ००, ०००. - या साप्ताहिक सोडतीमध्ये पाच मालिकात मिळून रुपये ७ लाखाचे 
एक ( सामायिक ) पहिले बक्षिस ठेवण्यात आलेले असून त्यासाठी प्रथमतः पाच मालिकांमधून एक भाग्यवान मालिका निश्चित करण्यात 
येईल . त्यासाठी प्रत्येक मालिकेची अद्याक्षरे व क्रमांक असलेली प्रत्येकी एक चकती घेण्यात येऊन ती प्रत्येक चकती स्वतंत्र प्लॅस्टिक / 
रबरी आवरणात घालून पंचमंडळाच्या समोर स्वतंत्र ड्रममध्ये ठेवली जाईल. अध्यक्षांनी घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम फिरविला 
जाऊन व पुन्हा घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम थांबविण्यात येईल . ड्रममधून एकच पिशवी (पाऊच) बाहेर काढून त्यातून चकती 
बाहेर काढण्यात येईल व ती पंचमंडळाला दाखविण्यात येईल . अध्यक्ष त्या चकतीवरील मालिकेच्या अद्याक्षरांची घोषणा करतील. 
त्यानंतर वरील परिच्छेद ६ मध्ये विहित केलेल्या पद्धतीने भाग्यवान क्रमांक काढण्यात येईल . 

७. पंचमंडळाचे सदस्य त्यांना पुरविलेल्या बक्षीस विजेत्या क्रमांकाच्या नोंदवहीत विजेत्या क्रमांकांची नोंद करून घेतील व त्या 
प्रतीवर सही करतील आणि ती प्रत निकालाच्या अभिलेखाची विश्वसनीय प्रत म्हणून ठेवली जाईल . 

८. या सोडतीतील बक्षीस विजेत्याने कोणत्याही बक्षिसाची मागणी करताना त्यास मूळ तिकीट शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक 
राहील , तसेच कोणत्याही तिकिटांवर एकाच बक्षिसाची मागणी करता येईल . 

९. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या कोणत्याही सोडतीमधील एखाद्या बक्षिसाकरिता एकापेक्षा जास्त पूर्ण भाग्यवान क्रमांक किंवा जुळवण्या 
काढण्यात येत असतील अशावेळी कोणत्याही क्रमांकाची त्याच मालिकेत पुनरावृत्ती झाल्यास किंवा दोन्ही क्रमांक / एकापेक्षा जास्त क्रमांक 
सारखे आल्यास नंतर काढलेले क्रमांक रद्द करून त्याऐवजी नवीन क्रमांक काढण्यात येतील . 

१०. वर नमूद केल्याप्रमाणे या सोडतीमधील बक्षीस विजेत्या तिकिटाचे क्रमांक निश्चित करण्यासाठी ड्रम्स किंवा विजेवर चालणारी 
व चक्रावर क्रमांक लावलेली ( ड्रॉ मशीन ) सोडत यंत्र , वा त्याचप्रमाणे सोडत जलद काढण्याच्या शासनाच्या दृष्टीने योग्य पद्धतीचा अवलंब 
सोडत काढताना करण्यात येईल . 

११. सदरच्या सोडती कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर शासनाच्या विहित तरतुदी/ कायद्यानुसार या सोडतीच्या निकालाची प्रसिद्धी 
शासनाच्या राजपत्रात करण्याची कार्यवाही उप संचालक ( वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, शिवडी (पू.), मुंबई ४०० ०१५ या 
कार्यालयाकडून करण्यात येईल . 

१२. या सोडतीचेनिकाल केंद्र/ राज्य शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार प्रसिद्धी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी उप संचालक ( वित्त व 
लेखा ), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, शिवडी यांची राहील. 
__ _ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
सांकेतांक 

असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. रा. राजपुत , 
कार्यासन अधिकारी तथा 
राज्य लॉटरी अधिकारी, वित्त विभाग . 


भाग एक ( म. उ.वि .) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २९ - जून ४, २०१४/ ज्येष्ठ ८ -१४, शके १९३६ 

महाराष्ट्र राज्य लॉटरी 
“ सुरभी पैनगंगा, सुरभी वैतरणा व सुरभी 
शास्त्री " या साप्ताहिक सोडतीची बक्षीस रचना 

व कार्यपद्धती. 
वित्त विभाग 
नवीन प्रशासन भवन , ८वा मजला, मंत्रालयासमोर, 

___ मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ मे २०१४ 
वाचा. - मे. समित ऑनलाईन ट्रेड सोल्युशन्स प्रा . लि ., मुंबई यांचे सोबत शासनाने केलेला दिनांक ३ सप्टेंबर २०१३ चा करार. 

शासन निर्णय 
क्रमांक मरालॉ. २०१४ / प्र. क्र . ३८ / लॉटरी -२. – “ सुरभी पैनगंगा, सुरभी वैतरणा व सुरभी शास्त्री ” ही साप्ताहिक सोडत केंद्र 
शासनाचा लॉटरी नियम, २०१० प्रमाणे कार्यान्वित केली असून शासनाने मे . समित ऑनलाईन ट्रेड सोल्युशन्स प्रा . लि ., मुंबई यांची सुरभी 
पैनगंगा, सुरभी वैतरणा व सुरभी शास्त्री या साप्ताहिक सोडतीची तिकीट विक्री करण्याकरिता ( Marketing ) दिनांक ३ सप्टेंबर २०१३ 
च्या करारान्वये ठोक एजंट ( Bulk Agent ) म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. या सोडतींची सर्व तिकीटे प्रस्तुत करारातील तरतुदीनुसार 
त्यांना विक्री करण्यात येणार आहेत. त्यांचेकडून ही तिकीटे विक्रीसाठी इतर विक्रेत्यांना उपलब्ध होतील. सुरभी पैनगंगा, सुरभी वैतरणा 
व सुरभी शास्त्री ( साप्ताहिक ) सोडत या सोडतीची बक्षीस रचना अनुक्रमे मंगळवार , शुक्रवार व शनिवार , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१३, 
१८ ऑक्टोबर २०१३ व १९ ऑक्टोबर २०१३ पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे . 

२. “ सुरभी पैनगंगा, सुरभी वैतरणा व सुरभी शास्त्री " या सोडतीच्या सध्या सुरू असलेल्या बक्षीस रचनेत बदल करून 
सुधारित बक्षीस रचनेनुसार दिनांक १० जून २०१४, १३ जून २०१४ व १४ जून २०१४ पासून प्रत्येक मंगळवार , शुक्रवार व शनिवार 
सायं. ४ - ३० वा या सोडती काढण्यात येतील . 

३. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या “ सुरभी पैनगंगा, सुरभी वैतरणा व सुरभी शास्त्री " या साप्ताहिक सोडतीच्या तिकीटांचे मूल्य 
रु . १० असून रुपये ५ लाखांचे पहिले ( सामायिक ) बक्षीस ठेवण्यात आले आहे. या सोडतीत एकूण ५ मालिका असून प्रत्येक मालिकेत 
५०, ००० याप्रमाणे एकूण २. ५ लाख तिकिटे मुद्रित करण्यात येणार आहेत . प्रत्येक मालिकेतील तिकिटांचे क्रमांक १०००० ते ५९९९९ याप्रमाणे 
देण्यात आलेले आहेत . 

४ . या सोडतीच्या तिकीट छपाईचे आदेश उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, शिवडी ( पू.), मुंबई ४०० ०१५ 
या कार्यालयाकडून स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील . या सोडतीची तिकीट छपाई मे . रुची सिक्युरिटी प्रिंटर्स प्रा . लि ., भोपाळ यांचेकडून करून 
घेण्यात येतील . या तिकिटाचे आकारमान १८ x ८ cms. असून यासाठी ८० GSM Poster Paper वापरण्यात येऊन त्याचा दर 
प्रती एक लाख तिकिटाकरिता रु. १४,२५६ असा राहील . 
५. या सोडतींची बक्षीस रचना व बक्षिसे निश्चित करण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे राहील : 

सुरभी पैनगंगा, सुरभी वैतरणा व सुरभी शास्त्री ( साप्ताहिक ) सोडत 
मालिका : ५ 

एकूण तिकिटे : प्रत्येक मालिकेत ५० , ००० 
तिकिटांचे क्रमांक १०००० ते ५९९९९ 

एकूण तिकिटे : २. ५ लाख 
सोडत दिनांक १० , १३ व १४ जून २०१४ पासून 

तिकिटांची किंमत : रुपये १० 
प्रत्येक मंगळवार, शुक्रवार व शनिवारी 

वेळ : सायंकाळी ४ - ३० वा . 


सर्व 


प्रत्येक 
मालिकेतील 
बक्षिसांची 
एकूण संख्या 


बक्षिसाची 
रक्कम 
( रुपये ) 


सर्व 
मालिकांतील 

बक्षिसांची 
एकूण संख्या 


बक्षिसे 


मालिकांतील 

बक्षिसांची 
एकूण रक्कम 
( रुपये ) 


( १ ) 


( ३ ) 


___ ( ४ ) 


पहिले ( सामायिक ) बक्षीस ( पूर्ण क्रमांक ) . . 
दुसरे बक्षीस ( पूर्ण क्रमांक ) 
( प्रत्येक मालिकेत ) 


५,०० ,००० 

१० , ००० 


५ ,००, ००० 
५०, ००० 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २९ - जून ४ , २०१४ / ज्येष्ठ ८ - १४, शके १९३६ 


११ 


सुरभी पैनगंगा, सुरभी वैतरणा व सुरभी शास्त्री ( साप्ताहिक ) सोडत - समाप्त 

___ प्रत्येक 

सर्व 
बक्षिसाची मालिकेतील मालिकांतील 
बक्षिसे 

रक्कम 

बक्षिसांची बक्षिसांची 
( रुपये ) 

एकूण संख्या एकूण संख्या 


सर्व 
मालिकांतील 

बक्षिसांची 
एकूण रक्कम 
( रुपये ) 


( २) 


(३ ) 


( ४ ) 


५ ,००० 


२५, ००० 


३ , ००० 


७५, ००० 


२ ,००० 


५०, ००० 


तिसरे बक्षीस ( पूर्ण क्रमांक ) 
( प्रत्येक मालिकेत ) . 
चौथे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 
( प्रत्येक मालिकेत ). 
पाचवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 
( प्रत्येक मालिकेत ). 
सहावे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 
( प्रत्येक मालिकेत ) . 
सातवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) 
( १० जुळवण्या) . 
आठवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) . . 
( कोणत्याही ४ अंकावर काढण्यात येणाऱ्या 
क्रमांकास व त्या क्रमांकाच्या पुढील तसेच 
मागील प्रत्येकी १०व्या क्रमांकास ). 


१. ००० 


२५, ००० 


५०, ००० 


२५, ००० 


५ , ०० , ००० 


एकूण . . 


२५ , ३३६ 


१२, ७५ , ००० 


६. सोडतीची कार्यपद्धती : 

या सोडतीचे बक्षिस विजेते क्रमांक निश्चित करण्यासाठी सोडतीचे ठिकाणी ठळकपणे दिसतील अशा पद्धतीने ६ ड्रम्स ठेवले जातील . 
पहिल्या ड्रममध्ये ५ मालिकांचे अद्याक्षरे असतील. दुसऱ्या ड्रममध्ये १ ते ५ अंकांची प्रत्येकी एक चकती ठेवण्यात येईल. उर्वरित ४ 
ड्रममध्ये ० ते ९ अंकांची प्रत्येकी एक चकती या प्रमाणे १० चकत्या टाकण्यात येतील. पंचमंडळाच्या समोर प्रत्येक चकती प्लॅस्टिक / 
रबरी आवरणात (पिवशीत ) ठेवली जाईल . त्यामुळे चकतीवरील अंक दिसणार नाही . पंचमंडळाच्या अध्यक्षांनी घंटी वाजविल्यावर सर्व ड्रम्स 
एकाच वेळी फिरविले जाऊन सोडतीची सुरुवात होईल . अध्यक्षांनी पुन्हा घंटी वाजविल्यावर सर्व ड्रम्स एकाच वेळी फिरवायचे थांबविले 
जातील. त्यानंतर प्रत्येक ड्रम्समधून एक पिशवी काढून त्यातील चकतीवरील अंक पंचांना दाखविला जाईल . अध्यक्ष तो अंक घोषित करतील. 
अंक ज्या क्रमाने निघतील त्या क्रमाने फलकावर प्रदर्शित केले जातील व तो क्रमांक विजेता म्हणून घोषित करण्यात येईल . 

६. १ दुसरे बक्षीस रुपये १०,०००. - दुसरे बक्षीस रुपये १०, ००० करीता पूर्ण अंकाचा एक भाग्यवान क्रमांक प्रत्येक 
मालिकेसाठी स्वतंत्र्यरित्या निश्चित करण्यात येईल . 

६. २ तिसरे बक्षीस रुपये ५, ०००. - तिसऱ्या रुपये ५,००० च्या बक्षिसासाठी पूर्ण अंकाचा एक भाग्यवान क्रमांक प्रत्येक 
मालिकेसाठी स्वतंत्र्यरित्या निश्चित करण्यात येईल . अशा प्रत्येक मालिकेतील पूर्ण अंकाचा क्रमांकाची तिकिटे तिसऱ्या रुपये ५ ,००० 
च्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

६. ३ चौथे बक्षीस रुपये ३,०००. - चौथ्या रुपये ३, ००० च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या ४ ड्रम मधून ४ अंकांची एक जुळवणी 
प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्ररित्या काढण्यात येईल . ज्या तिकिटाच्या शेवटी अशा अंकाची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या 
मालिकेतील सर्व तिकिटे रुपये ३, ००० च्या चौथ्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

६. ४ पाचवे बक्षीस रुपये २,००० . - पाचव्या रुपये २, ००० च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या ४ ड्रम मधून ४ अंकांची एक 
जुळवणी प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्ररित्या काढण्यात येईल . ज्या तिकिटाच्या शेवटी अशा अंकाची जुळवणी आली असेल अशी त्या 

त्या मालिकेतील सर्व तिकीटे रुपये २,००० च्या पाचव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 
भाग एक ( म.उ.वि .) – २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २९ - जून ४, २०१४ / ज्येष्ठ ८- १४, शके १९३६ 

६. ५ सहावे बक्षीस रुपये १, ०००. - सहाव्या रुपये १,००० च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या ४ ड्रम मधून ४ अंकांची एक 
जुळवणी प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्ररित्या काढण्यात येईल . ज्या तिकीटाच्या शेवटी अशा अंकाची जुळवणी आली असेल अशी त्या 
त्या मालिकेतील सर्व तिकीटे रुपये १, ००० च्या सहाव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

६. ६ सातवे बक्षीस रुपये २००. - सातव्या रुपये २०० च्या बक्षिसासाठी शेवटच्या ४ ड्रम मधून ४ अंकांची एक जुळवणी 
याप्रमाणे १० जुळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येईल . ज्या तिकिटाच्या शेवटी अशा अंकाची जुळवणी आली असेल त्या त्या मालिकेतील 
सर्व तिकीटे रुपये २०० च्या सातव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील. 

६. ७ आठवे बक्षीस रुपये २०. - आठव्या रुपये २० च्या बक्षिसासाठी कोणताही ४ अंकाचा एक क्रमांक काढण्यात 
येईल व त्या क्रमांकाच्या पुढील तसेच मागील प्रत्येकी १० व्या क्रमांकास रुपये २० चे बक्षिस सर्व मालिकांसाठी देण्यात येईल. 

६. ८ पहिले ( सामायिक ) बक्षीस रुपये ५, ००, ००० . - या साप्ताहिक सोडतीमध्ये पाच मालिकांत मिळून रुपये ५ लाखांचे 
एक ( सामायिक ) पहिले बक्षीस ठेवण्यात आलेले असून त्यासाठी प्रथमतः पाच मालिकांमधून एक भाग्यवान मालिका निश्चित करण्यात 
येईल. त्यासाठी प्रत्येक मालिकेची अद्याक्षरे व क्रमांक असलेली प्रत्येकी एक चकती घेण्यात येऊन ती प्रत्येक चकती स्वतंत्र प्लॅस्टिक / 
रबरी आवरणात घालून पंचमंडळाच्या समोर स्वतंत्र ड्रममध्ये ठेवली जाईल . अध्यक्षांनी घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम फिरविला 
जाऊन व पुन्हा घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम थांबविण्यात येईल . ड्रममधून एकच पिशवी ( पाऊच) बाहेर काढून त्यातून चकती 
बाहेर काढण्यात येईल व ती पंचमंडळाला दाखविण्यात येईल . अध्यक्ष त्या चकतीवरील मालिकेच्या अद्याक्षरांची घोषणा करतील . 
त्यानंतर वरील परिच्छेद ६ मध्ये विहित केलेल्या पद्धतीने भाग्यवान क्रमांक काढण्यात येईल . 

७. पंचमंडळाचे सदस्य त्यांना पुरविलेल्या बक्षीस विजेत्या क्रमांकाच्या नोंदवहीत विजेत्या क्रमांकांची नोंद करून घेतील व त्या 
प्रतीवर सही करतील आणि ती प्रत निकालाच्या अभिलेखाची विश्वसनीय प्रत म्हणून ठेवली जाईल . 

८. या सोडतीतील बक्षीस विजेत्याने कोणत्याही बक्षिसाची मागणी करताना त्यास मूळ तिकीट शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक 
राहील , तसेच कोणत्याही तिकिटांवर एकाच बक्षिसाची मागणी करता येईल . 

९. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या कोणत्याही सोडतीमधील एखाद्या बक्षिसाकरिता एकापेक्षा जास्त पूर्ण भाग्यवान क्रमांक किंवा जुळवण्या 
काढण्यात येत असतील अशावेळी कोणत्याही क्रमांकाची त्याच मालिकेत पुनरावृत्ती झाल्यास किंवा दोन्ही क्रमांक / एकापेक्षा जास्त क्रमांक 
सारखे आल्यास नंतर काढलेले क्रमांक रद्द करून त्याऐवजी नवीन क्रमांक काढण्यात येतील . 

१०. वर नमूद केल्याप्रमाणे या सोडतीमधील बक्षीस विजेत्या तिकिटाचे क्रमांक निश्चित करण्यासाठी ड्रम्स किंवा विजेवर चालणारी 
व चक्रावर क्रमांक लावलेली ( ड्रॉ मशीन ) सोडत यंत्र, वा त्याचप्रमाणे सोडत जलद काढण्याच्या शासनाच्या दृष्टीने योग्य पद्धतीचा अवलंब 
सोडत काढताना करण्यात येईल . 

११. सदरच्या सोडती कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर शासनाच्या विहित तरतुदी / कायद्यानुसार या सोडतीच्या निकालाची प्रसिद्धी 
शासनाच्या राजपत्रात करण्याची कार्यवाही उप संचालक ( वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी , शिवडी ( पू.), मुंबई ४०० ०१५ या 
कार्यालयाकडून करण्यात येईल . 

१२. या सोडतीचे निकाल केंद्र / राज्य शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार प्रसिद्धी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी उप संचालक ( वित्त व 
लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, शिवडी कार्यालय यांची राहील . 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra . gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
सांकेताक २०१३०९२७११३६००३३०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. रा . राजपुत , 
कार्यासन अधिकारी तथा 
राज्य लॉटरी अधिकारी, वित्त विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २९ - जून ४, २०१४/ ज्येष्ठ ८ -१४, शके १९३६ 

महाराष्ट्र राज्य लॉटरी 
“ सुरभी कृष्णा " या साप्ताहिक सोडतीची 

बक्षीस रचना व कार्यपद्धती . 
वित्त विभाग 
नवीन प्रशासन भवन , ८वा मजला, मंत्रालयासमोर, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ मे २०१४ 
वाचा. - मे. समित ऑनलाईन ट्रेड सोल्युशन्स प्रा . लि ., मुंबई यांचे सोबत शासनाने केलेला दिनांक ३ सप्टेंबर २०१३ चा करार . 

शासन निर्णय 
क्रमांक मरालॉ. २०१४ / प्र. क्र . ३९ / लॉटरी - २. - “ सुरभी कृष्णा ” ही साप्ताहिक सोडत केंद्र शासनाच्या लॉटरी नियम, २०१० प्रमाणे 
कार्यान्वित केली असून शासनाने मे. समित ऑनलाईन ट्रेड सोल्युशन्स प्रा . लि ., मुंबई यांची सुरभी कृष्णा या साप्ताहिक सोडतीची तिकीट 
विक्री करण्याकरिता ( Marketing ) दिनांक ३ सप्टेंबर २०१३ च्या करारान्वये ठोक एजंट ( Bulk Agent ) म्हणून नियुक्ती केलेली आहे . 
या सोडतींची सर्व तिकिटे प्रस्तुत करारातील तरतुदीनुसार त्यांना विक्री करण्यात येणार आहेत. त्यांचेकडून ही तिकिटे विक्रीसाठी इतर 
विक्रेत्यांना उपलब्ध होतील. सुरभी कृष्णा ( साप्ताहिक ) सोडत या सोडतीची बक्षीस रचना शुक्रवार , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१३ पासून 
कार्यान्वित करण्यात येत असून ही सोडत प्रत्येक शुक्रवारी काढण्यात येते . 

२. सुरभी कृष्णा या साप्ताहिक सोडतीच्या सध्या सुरू असलेल्या बक्षीस रचनेत बदल करून सुधारित बक्षीस रचनेनुसार दिनांक 
१३ जून २०१४ पासून दुपारी ४-०० वाजता प्रत्येक शुक्रवारी सोडत काढण्यात येईल . 

३. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या “ सुरभी कृष्णा ” या साप्ताहिक सोडतीच्या तिकिटांचे मूल्य रु. ५० असून रु. ११ लाखाचे पहिले 
सामायिक बक्षीस ठेवण्यात आले आहे. या सोडतीत एकूण ६ मालिका असून प्रत्येक मालिकेत १० , ००० याप्रमाणे एकूण ६० हजार तिकिटे 
मुद्रीत करण्यात येणार आहेत . प्रत्येक मालिकेतील तिकिटांचे क्रमांक ०००० ते ९९९९ या प्रमाणे देण्यात आलेले आहेत . 

४. या सोडतीच्या तिकीट छपाईचे आदेश उप संचालक ( वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, शिवडी (पू.), मुंबई ४०० ०१५ 
या कार्यालयाकडून स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील. या सोडतीची तिकीट छपाई मे . रुची सिक्युरिटी प्रिंटर्स , प्रा . लि ., भोपाळ यांचेकडून 
करून घेण्यात येईल . या तिकिटाचे आकारमान २० x १३ cms. असून यासाठी १३० GSM Indian Art Paper वापरण्यात येऊन 
त्याचा दर प्रती एक लाख तिकिटांकरिता रु. ३८ ,५८० असा राहील . 
५ . या सोडतींची बक्षीस रचना व बक्षिसे निश्चित करण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे राहील : 

सुरभी कृष्णा ( साप्ताहिक ) सोडत 
मालिका : ६ 

एकूण तिकिटे : प्रत्येक मालिकेत १०,००० 
तिकिटांचे क्रमांक ०००० ते ९९९९ 

एकूण तिकिटे : ६० हजार 
सोडत दिनांक १३ जून २०१४ पासून प्रत्येक शुक्रवारी 

तिकिटांची किंमत : रुपये ५० 
वेळ सायंकाळी ४- ०० वा . 


सर्व 


प्रत्येक 
मालिकेतील 
बक्षिसांची 
एकूण संख्या 


बक्षिसाची 
रक्कम 
( रुपये ) 


बक्षिसे 


मालिकांतील 

बक्षिसांची 
एकूण संख्या 


सर्व 
मालिकांतील 

बक्षिसांची 
एकूण रक्कम 
(रुपये ) 


___ ( ३) 


( ४ ) 


पहिले सामायिक बक्षीस ( पूर्ण क्रमांक ) . . ११, ००, ००० 
दुसरे बक्षीस ( पूर्ण क्रमांक ) . . १० , ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 


११, ००, ००० 

६०, ००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे २९ - जून ४ , २०१४ / ज्येष्ठ ८-१४, शके १९३६ 

सुरभी कृष्णा ( साप्ताहिक ) सोडत - समाप्त 


प्रत्येक 
मालिकेतील 
बक्षिसांची 
एकूण संख्या 


बक्षिसाची 
रक्कम 
( रुपये ) 


सर्व 
मालिकांतील 

बक्षिसांची 
एकूण संख्या 


बक्षिसे 


सर्व 
मालिकांतील 

बक्षिसांची 
एकूण रक्कम 
( रुपये ) 
( ५ ) 


(१ ) 


( २) 


तिसरे बक्षीस ( पूर्ण क्रमांक ) ५ , ००० 

३० , ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
चौथे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) ३,००० 

१८ ,, ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
पाचवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) २, ००० 

१२ , ००० 
( प्रत्येक मालिकेत ) 
सहावे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) ५०० 

३० ,००० 
( १० जुळवण्या ) 
सातवे बक्षीस ( शेवटचे ४ अंक ) . . १०० 

६, ००० 

६ ,०० ,००० 
( कोणत्याही ४ अंकावर काढण्यात येणाऱ्या 
क्रमांकास व त्या क्रमांकाच्या पुढील तसेच 
मागील प्रत्येकी १०व्या क्रमांकास ) . 
एकूण . . 

६, ०८५ 

१८ , ५० , ००० 
६. सोडतीची कार्यपद्धती : 
___ या सोडतीचे बक्षीस विजेते क्रमांक निश्चित करण्यासाठी सोडतीचेठिकाणी ठळकपणे दिसतील अशा पद्धतीने ५ ड्रम्स ठेवले 
जातील. पहिल्या ड्रममध्ये ६ मालिकांचे अद्याक्षरे असतील. उर्वरीत ४ ड्रम्समध्ये ० ते ९ अंकाची प्रत्येकी एक चकती या प्रमाणे 
१० चकत्या टाकण्यात येतील . पंचमंडळाच्या समोर प्रत्येक चकती स्वतंत्र प्लॅस्टिक /रबरी आवरणात (पिवशीत) ठेवली जाईल. त्यामुळे 
चकतीवरील अंक दिसणार नाही . पंचमंडळाच्या अध्यक्षांनी घंटी वाजविल्यावर सर्व ड्रम एकाच वेळी फिरविले जावून सोडतीची सुरुवात 
होईल . अध्यक्षांनी पुन्हा घंटी वाजविल्यावर सर्व ड्रम्स एकाच वेळी फिरवायचे थांबविले जातील. त्यानंतर प्रत्येक ड्रम्समधून एक 
पिशवी काढून त्यातील चकतीवरील अंक पंचांना दाखविला जाईल. अध्यक्ष तो अंक घोषित करतील. अंक ज्या क्रमाने निघतील 
त्या क्रमाने फलकावर प्रदर्शित केले जातील व तो क्रमांक विजेता म्हणून घोषित करण्यात येईल . 

६.१ दुसरे बक्षीस रुपये १०, ०००. - दुसरे बक्षीस रुपये १० ,००० करिता पूर्ण अंकाचा एक भाग्यवान क्रमांक प्रत्येक 
मालिकेसाठी स्वतंत्र्यरित्या निश्चित करण्यात येईल . 

६. २ तिसरे बक्षीस रुपये ५,०००. - तिसऱ्या रुपये ५,००० च्या बक्षिसासाठी पूर्ण अंकाचा एक भाग्यवान क्रमांक प्रत्येक 
मालिकेसाठी स्वतंत्र्यरित्या निश्चित करण्यात येईल . ज्या तिकिटांच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या 
मालिकेतील सर्व तिकीटे रुपये ५,००० च्या तिसऱ्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

६. ३ चौथे बक्षीस रुपये ३, ००० . - चौथ्या रुपये ३,००० च्या बक्षिसासाठी पूर्ण अंकाचा एक भाग्यवान क्रमांक प्रत्येक 
मालिकेसाठी स्वतंत्र्यरित्या निश्चित करण्यात येईल . ज्या तिकिटाच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या 
मालिकेतील सर्व तिकिटे रुपये ३,००० च्या चौथ्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

६. ४ पाचवे बक्षीस रुपये २,०००. - पाचव्या रुपये २, ००० च्या बक्षिसासाठी पूर्ण अंकाचा एक भाग्यवान क्रमांक प्रत्येक 
मालिकेसाठी स्वतंत्र्यरित्या निश्चित करण्यात येईल . ज्या तिकिटांच्या शेवटी अशा अंकांची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या 
मालिकेतील सर्व तिकिटे रुपये २, ००० च्या पाचव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २९ - जून ४, २०१४/ ज्येष्ठ ८ -१४, शके १९३६ 


१५ 


६. ५ सहावे बक्षीस रुपये ५००. - सहाव्या रुपये ५०० च्या बक्षिसासाठी पूर्ण अंकाची एक जुळवणी याप्रमाणे १० 
जुळवण्या स्वतंत्ररित्या काढण्यात येतील. ज्या तिकिटांच्या शेवटी या अंकांची जुळवणी आली असेल अशी त्या त्या मालिकेतील 
सर्व तिकिटे रुपये ५०० च्या सहाव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील . 

६. ६ सातवे बक्षीस रुपये १००. - सातव्या रुपये १०० च्या बक्षिसासाठी पूर्ण क्रमांकाचा एक क्रमांक काढण्यात येईल 
व त्या क्रमांकाच्या पुढील तसेच मागील येणाऱ्या प्रत्येकी १० व्या क्रमांकास रुपये १०० चे बक्षीस सर्व मालिकांसाठी देण्यात येईल . 

६. ७ पहिले ( सामायिक ) बक्षीस रुपये ११, ००, ०००. - या साप्ताहिक सोडतीमध्ये सहा मालिकात मिळून रुपये 
११ लाखाचे एक सामायिक पहिले बक्षीस ठेवण्यात आलेले असून त्यासाठी प्रथमतः सहा मालिकांमधून एक भाग्यवान मालिका निश्चित 

त्येक मालिकेची अद्याक्षरे असलेली प्रत्येकी एक चकती घेण्यात येऊन ती प्रत्येक चकती स्वतंत्र प्लॅस्टिक / 
रबरी आवरणात घालून पंचमंडळाच्या समोर स्वतंत्र ड्रममध्ये ठेवली जाईल. अध्यक्षांनी घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम फिरविला 
जाऊन व पुन्हा घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम थांबविण्यात येईल . ड्रममधून एकच पिशवी ( पाऊच) बाहेर काढून त्यातून चकती 
बाहेर काढण्यात येईल व ती पंचमंडळाला दाखविण्यात येईल. अध्यक्ष त्या चकतीवरील मालिकेच्या अद्याक्षरांची घोषणा करतील . 
त्यानंतर वरील परिच्छेद ६ मध्ये विहित केलेल्या पद्धतीने भाग्यवान क्रमांक काढण्यात येईल . 

७. पंचमंडळाचे सदस्य त्यांना पुरविलेल्या बक्षीस विजेत्या क्रमांकाच्या नोंदवहीत विजेत्या क्रमांकांची नोंद करून घेतील व त्या 
प्रतीवर सही करतील आणि ती प्रत निकालाच्या अभिलेखाची विश्वसनीय प्रत म्हणून ठेवली जाईल . 

८. या सोडतीतील बक्षीस विजेत्याने कोणत्याही बक्षिसाची मागणी करताना त्यास मूळ तिकीट शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक 
राहील , तसेच कोणत्याही तिकिटांवर एकाच बक्षिसाची मागणी करता येईल . 

९. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या कोणत्याही सोडतीमधील एखाद्या बक्षिसाकरिता एकापेक्षा जास्त पूर्ण भाग्यवान क्रमांक किंवा जुळवण्या 
काढण्यात येत असतील अशावेळी कोणत्याही क्रमांकाची त्याच मालिकेत पुनरावृत्ती झाल्यास किंवा दोन्ही क्रमांक / एकापेक्षा जास्त क्रमांक 
सारखे आल्यास नंतर काढलेले क्रमांक रद्द करून त्याऐवजी नवीन क्रमांक काढण्यात येतील . 

१० . वर नमूद केल्याप्रमाणे या सोडतीमधील बक्षीस विजेत्या तिकिटाचे क्रमांक निश्चित करण्यासाठी ड्रम्स किंवा विजेवर चालणारी 
व चक्रावर क्रमांक लावलेली ( ड्रॉ मशीन ) सोडत यंत्र , वा त्याचप्रमाणे सोडत जलद काढण्याच्या शासनाच्या दृष्टीने योग्य पद्धतीचा अवलंब 
सोडत काढताना करण्यात येईल . 

११ . सदरच्या सोडती कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर शासनाच्या विहित तरतुदी/ कायद्यानुसार या सोडतीच्या निकालाची प्रसिद्धी 
शासनाच्या राजपत्रात करण्याची कार्यवाही उप संचालक ( वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी , शिवडी ( पू.), मुंबई ४०० ०१५ या 
कार्यालयाकडून करण्यात येईल 

१२ . या सोडतीचे निकाल केंद्र / राज्य शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार प्रसिद्धी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी उपसंचालक 
( वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, शिवडी (पू.), मुंबई ४०० ०१५ यांची राहील. 
___ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra .gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
सांकेताक २०१४०५०७११५८१३२९०५ असा आहे . हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. रा . राजपुत , 
कार्यासन अधिकारी तथा 
राज्य लॉटरी अधिकारी , वित्त विभाग . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २९ - जून ४, २०१४ / ज्येष्ठ ८- १४, शके १९३६ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचे कार्यालय 
वाचावे. - (१ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना न.सीएसएल /१६९०५ / सी आर १२० / १५ , दिनांक २ एप्रिल २००५. 

( २ ) या कार्यालयाचे जा . क्र . ना .बँका / डी - ४ / क . १५६ / अ . प्र . / २००५, दिनांक १ जून २००५. 
( ३ ) सरव्यवस्थापक , दि सीकेपी को - ऑप. बँक लि . मुंबई यांचे दिनांक ५ एप्रिल २०१४ चे पत्र . 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . बँका / डी - ४ / संदर्भ क्र . १५६/ दि . सीकेपी बँक/ २०१४ / ८२१. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिनेश ओऊळकर , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या अधिसूचनेन्वये, दि सीकेपी को - ऑप . बँक लि . मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ 
चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप-नियम ( ३), (५ ), ( ६), ( ७ ), (९ ), (१० ), ( ११) ( अपसेट प्राईस निश्चित 
करण्याची तरतूद वगळून ), (१२), (१३), (१५ ), (१७ ), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक ३१ मे २०१५ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . शेखर कृष्णाजी दळवी . . अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
२ श्री . मारुती विष्णू प्रभू . . अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
३ श्री. नितीन कृष्णराव कडू अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
४ श्री . प्रसन्ना प्रभाकर जोशी अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
५ श्री . आशिष गणपत भोसले अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
६ श्री . परेश श्रीरंग कारंडे अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
७ श्री. मंगेश बाळकृष्ण गावडे . . अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
८ श्री . समीर शामराव कुलकर्णी . अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
९ श्री . सोमनाथ सूर्यकांत माने . . अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
१० श्री . जितेंद्र ग्यानबा भोसले . . अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
११ श्री . महेश रमाकांत कर्णिक अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
१२ श्री . रामकृष्ण राघो चव्हाण . . अधिकारी . . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी . . महाराष्ट्र राज्य 
अटी. - ( १ ) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 

( २ ) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मंबई यांना वेळोवेळी वसली माहिती व आढावा पाठवावा. 
(३ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ४ ) प्रस्तुत प्राधिकृत अधिकारी यांची बदली / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा 
___ बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५ ) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अथवा आणून दिल्यास प्रदान केलेले 

अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ६ ) एक रकमी परतफेड योजना प्रकरणी देखील सरचार्ज वसूल करावा. आवश्यक वाटल्यास एकरकमी परतफेड योजना 

प्रकरणातील मागील सरचार्जची वसुली करण्यात येईल . 
( ७ ) बँकेकडे शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फीचा शासन भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसांत शासनास 

जमा करावा. 
( ८ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक प्रशा/ व. अ ./ जप्त मा . / कब्जाबंदी / ०९, दिनांक २० मार्च २००९ अन्वये सहकारी बँक व 

पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक 

लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत घेऊ नये . 
( ९ ) बँकेने सरचार्जची रक्कम अंतीम विक्री मंजुरीनंतर दिनांक ३१ मार्च २०१५ पूर्वी भरणा करावी व भरणा केलेल्या सरचार्जची 

प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


नास 


पुणे, 


दिनेश ओऊळकर , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


दिनांक ३ मे २०१४ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


